उपायुक्‍त ( पुरवठा ) गट - अ या पदावरील 
अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१९ ची स्थिती 
दर्शविणारी अंतिम जेष्ठतासूची प्रसिध्द 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : आस्थाप्र-१३१९/प्र.क्र.२२५/ना.पु.१५, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- शासन परिपत्रक क्र. आस्थाप्र-२०१८/ प्र.क्र.१३८/ ना.पु.१५, दि. २१ मे, २०१८. 


शासन परिपत्रक :- 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त विभागीय कार्यालयातील पुरवठा संवर्गातील 
उपायुक्‍त ( पुरवठा), गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०१८ ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम 
ज्येष्ठता यादी दिनांक २१ मे, २०१८ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त विभागीय कार्यालयातील पुरवठा संवर्गातील 
उपायुक्‍त ( पुरवठा), गट-अ या संवर्गातील पदावरील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०१९ रोजीची स्थिती दर्शविणारी 
अंतिम ज्येष्ठतासूची या सोबत प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


४. सर्वविभागीय आयुक्तांना विनंती करण्यात येते की, सदर अंतिम ज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरून प्राप्त 
करून घ्यावी. आपल्या विभागातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना ज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरून उपलब्ध करून 
घेण्याबाबत कळवावे. 
शासन परिपत्रक क्रमांक : आस्थाप्र-१३१९/प्र.क्र.२२५/ना.पु.१५, दिनांक ०१/०८/२०१९ 
उपायुक्त (पुरवठा) गट-अ या संवर्गातील अधिका-यांची 
दि. ०१/०१/२०१९ ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठतासूची 
जन्म दिनांक | प्रवर्ग | उपायुक्त (पुरवठा) | उपायुक्त (पुरवठा 
पदावरील पदावरील 
पदोन्नतीचा दिनांक | ज्येष्ठतेसाठी देण्यात 
आलेला दिनांक 


बर] ३ [३४ 
काडा त रव क 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०८०११२४२२८१२०६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Asmita Gopal 
Jagtap 


(अस्मिता जगताप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सर्व विभागीय आयुक्त, 
२. सर्व उप आयुक्‍त (पुरवठा), 
३. निवड नस्ती (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि ./ना.पु.१५). 


